अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
“अपर संचालक, गट-अ " संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-११२२/प्र.क्र.५२/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० डिसेंबर, २०२२ 
शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “अपर संचालक, 
गट-अ” (S-24: WL, ८००-२,०९,२००) या संवर्गातील खाली नमूद अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
(१) (2) (3) 
दि श्री. वि.कृ.आहेर, अपर संचालक, 
अपर संचालक (समन्वय) शाश्वत विकास धेय-अंमळबजावणी आणि समन्वय केंद्र, 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
मुख्य कार्यालय, मुंबई. मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 


यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या 
पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (Dies Non) म्हणून गणला जाईल. 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ च्या तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत 
बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


४. नियोजन विभागाचे या शासन आदेशान्वये श्री. वि.कृ.आहेर, अपर संचाळक (समन्वय),अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय,मुख्य कार्यालय, मुंबई यांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात येत असल्याने त्यांना 
नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहील. श्री. वि.कृ.आहेर, अपर 
संचालक यांनी पदभार सोडल्याचा तसेच स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत अवर सचिव, नियोजन विभागाला 
balaso.gaikwad@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर तसेच संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना 
कळवावा. 


प्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन Bes उपलब्ध 
करण्यात आला असून; त्याचा संकेताक २०२२१२३०१३२४४९६६१६ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
DN: ल, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
D 


5300939९85 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRAKASH 
B A B A N RA O G H A D G E ‘ea 7761 eo 7 BRA RASH BABANRAD! Gye 8932250 


(प्र. ब. घाडगे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित अधिकारी (मार्फत: अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय, मुंबई) 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-११२२/प्र.क्र.५२/का.१४२७ 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
2. मा.उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
५. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
७. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
८. सह सचिव/ उप सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी (सर्व, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सर्व) 
qo, उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सर्व) 
११. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१३. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


